अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, सोलापूर व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत 
अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते 
दि.२८/०२/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - FATS २०२२/(प्र.क्र.१४५/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १०/१०/२०२२ 


संदर्भ 9. शासन निर्णय HAAS २०२२/प्र.क्र.२४/२०२२/लाक्षेवि आस्था, दि.१७/०३/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ 
३. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर यांचे पत्र 
जा.क्र.लाक्षेविप्रा/आस्था-१/ ४५५८/सन २०२२, दि.१२.०९.२०२२. 
प्रस्तावना - 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ 
कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२७५ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३५ पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 
वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
सोलापूर यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२७५ पदांना 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३५ पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर यांचे कार्यालय व 
त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील 
अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.१४५/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव री तुदतवाह aaa मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
नियत  अस्थायी| रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 
fae २ ३ a आ ५ 

; अधीक्षक 
अभियंता व 4 a 
प्रशासक, लाभक्षेत्र | (विवरणपत्र -१) मागणी क्र. आय-३ 
विकास मुख्य लेखाशिर्ष २७०१- मोठे व मध्यम 
प्राधिकरण, पाटबंधारे, 
सोलापूर ८०, सर्वसाधारण, 
प्राधिकरण ००१, संचालन व प्रशासन, 
कार्यालय (०३) सामाईक आस्थापना, 

२ । कार्यकारी (०३) (०९) अधीक्षक अभियंता 
अभियंता, उजनी ३३४ १८ q प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
धरण व्यवस्थापन | (विवरणपत्र-१) (विवरणपत्र-२) प्राधिकरण, सोलापूर (अनिवार्य) 
विभाग, भीमानगर (२७०१ ९९२२) 

३ | कार्यकारी 
अभियंता, भीमा १४९ ३१ २७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
पाटबंधारे विभाग, | (विवरणपत्र -१) (विवरणपत्र-२) ८०, सर्वसाधारण, 
पंढरपूर ००१, संचालन व प्रशासन, 

8 कार्यकारी (०४) परिरक्षण आस्थापना, 
अभियंता, भीमा ४०८ ४९ (०४) (१३) अधीक्षक अभियंता 
विकास विभाग। (विवरणपत्र-१) (विवरणपत्र-२) व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
क्र.०२, सोलापूर सोलापूर (अनिवार्य) 

(२७०१ ९९९६) 

५ | कार्यकारी 
अभियंता, ३२३२ ३७ 
सोलापूर (विवरणपत्र-१) (विवरणपत्र-२) 


पाटबंधारे विभाग 
सोलापूर 


एकूण 


१२७५ 


१३५ 


१. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर कार्यालयांतर्गत 
आकृतीबंधानुसार १२७५ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२७५ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी 
Rea नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत 
आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३५ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.१४५/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


किंवा दि.२८/०२/२०२३ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

४. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

५. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट 
/ पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२१०१०१८०६१८९२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
HRAI 


PRADNYA SHYAM westan 


IN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, 
M ES H RAM C =IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.10.10 18:07:37 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट अव विवरणपत्रे १ते २ 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास विकास महामंडळ, पुणे. 
५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर , 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
६. कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग, भीमानगर 
. कार्यकारी अभियंता, भीमा पाटबंधारे विभाग, पंढरपूर 
८. कार्यकारी अभियंता, भीमा विकास विभाग क्र.०२, सोलापूर 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.१४५/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


९. कार्यकारी अभियंता, सोलापूर पाटबंधारे विभाग सोलापूर 

१०. कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

११. आ(प्रशि)कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.१४५/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुबाढ-२०२२ /(प्र.क्र.१४५/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १०/१०/२०२२ चे सहपत्र. 
'परिशिष्ट- "अ 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण, सोलापूर मंडळातील पदे तसेच मंडळांतर्गत ४ विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


,०१९.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 
कार्यालयाचे नाव il दत काढ शी eas ग भं मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
आस्थापना आस्थापना 
२ ३ v च्‌ 
धीक्षव 
अभियंता व ७२ a 
प्रशासक , (विवरणपत्र १-) 
लाभक्षेत्र बिकास 
'प्राधिकरण 
सोलापूर मागणी क्र. आय-३ 
प्राधिकरण मुख्य लेखाशिर्ष -२७०१ मोठे व मध्यम 
कार्यालय पाटबंधारे, 
कार्यकारी ८०, सर्वसाधारण, 
अभियंता, उजनी ३३४ १८ ००१, संचालन व प्रशासन, 
धरण व्यवस्थापन  (विवबरणपत्र-१) (बिबरणपत्र-२) (०३) सामाईक आस्थापना, 
विभाग, भीमानगर (०३) (०९) अधीक्षक अभियंता 
a प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
रर्यकारी न प्राधिकरण, सोलापूर (अनिवार्य) 
अभियंता, भीमा १४९ ३१ २ २२ 
पाटबंधारे विभाग, | (विवरणपत्र -१) (विवरणपत्र-२) क. 
पंढरपूर -२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
कार्यकारी ८०, सर्वसाधारण, 
अभियंता, भीमा ४०८ ड९ ००१, संचालन व प्रशासन, 
बिकास विभाग (बिबरणपत्र-१) (विवरणपत्र-२) (०४) परिरक्षण आस्थापना, 
क्र.०२, सोलापूर (०४) (१३) अधीक्षक अभियंता 
= व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
सोलापूर (अनिवार्य) 
अभियंता, सोलापूर २३३२ ३७ २ ‘i 
पाटबंधारे विभाग | (विवरणपत्र-१) (बिबरणपत्र-२) नं, 
सोलापूर 
एकूण १२७५ १३५ 
PRADNYA SHYAM Bi 
MESHRAM fos 


RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.10.10 18:07:52 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


